भाषा संचालनालयातील भाषा संचालक 
या संवर्गाची दि.०१.०१.२०११ ते 
दि. ०१.०१.२०१७ या कालावधीची अंतिम 
ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक : भाज्येसू-२०१७/प्र.क्र.७३/आस्था-२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ मार्च, २०१८ 


वाचा :- 
१) मराठी भाषा विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक भाज्येसू-२०१७/ 
प्र.क्र.9३/आस्था-२, दि. ०८.०९.२०१७. 
२) भाषा संचालनालयाचे पत्र क्रमांक ज्येसूची-२०१८/प्र.क्र.२०/३८७, 
दि. २६.०२.२०१८. 


शासन परिपत्रक 
वरील संदर्भ (१ अन्वये भाषा संचालनालयातील भाषा संचालक (गट-अ) राजपत्रित 


अधिकारी या संवर्गाची दि.०१.०१.२०११ ते दि.०१.०१.२०१७ या कालावधीची अतिरिक्‍्त/खंडित 


तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. सदर अतिरिक्‍त / खंडित 


तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूचीबाबत कोणत्याही संबंधित अधिका-यांकडून आक्षेप प्राप्त झाले नसल्याचे 


संदर्भ (२) अन्वये कळविण्यात आले आहे. त्यास अनुसरुन संचालक (गट-अ) राजपत्रित अधिकारी 


या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०११ ते दि. ०१.०१.२०१७ या कालावधीची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध 


करण्यात येत आहे. दि. ०१.०१.२०११ ते दि. २१.०१.२०११ व दि. ०१.१२.२०११ ते दि. 


०१.०१.२०१७ या कालावधीत भाषा संचालक हे पद रिक्‍त होते. 


२. भाषा संचालक, भाषा संचालनालय यांना विनंती करण्यात येते की, हे परिपत्रक व 


त्यासोबतची प्रस्तुत अंतिम ज्येष्ठतासूची संबंधित अधिकाऱ्यांच्या (सेवानिवृत्त झालेल्या 


अधिकाऱ्यांसह) निदर्शनास आणावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः भाज्येसू-२०१७/प्र.क्र.७३/आस्था-२ 


3. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८०३१३१७१२२२५६३३ असा आहे. हे 


परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed 
Nanda by Nanda 


Maruti Maruti Raut 


Date: 


2018.03.14 
Ra ut 12:58:00 +05'30' 


(नदा म. राऊत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. संबंधित अधिकारी (भाषा संचालनालयामार्फत). 
३. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


भाषा संचालक, गट-अ या संवर्गाची दि.०१.०१.२०१२ ची अंतिम ज्येष्ठता सूची 


येष्ठ नांव हिं जन्म तारीख | भाषा उप संचालक | नियुक्‍ती ळ येष्ठता/ पैवानिवृत्ती । शैक्षषि io 
क्रमांक (अ.व श.) पदावरील मार्ग (गुणवत्ता | ज्येष्ठतेचा दिनांक अर्हता 
नियमित नियुक्‍ती | (सरळसेवा / | क्र./ वर्ष) | मानीव दिनांक 
दिनांक पदोन्नती) 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) 
iL. श्री.गौ.सु.शिंदे | अ.जा. | 40.99.9943 | 22.09.2099 | a 22.09.2099 | 30.99.2099 | एम.ए. दि.३०.११.२०११ रोजी 
(मराठी) | भाषा संचालक पदावरुन 
नियत वयोमानाने 


सेवानिवृत्त 


